कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती. 
(निवडसूची वर्ष २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९/१६-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: २७ ऑक्टोबर, २०२३. 


Vay १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब,दि.०७/०५/२०२१, 
२) सामान्य प्रशासन विभागाची दि.१४/७/२०२१ रोजीची अधिसूचना 
3) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/कृ.प./पदो/आस्था-४/२२३५४/२०२३, 
दि.०६.०७.२०२३ चे पत्र. 


कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील (वेतनश्रेणी एस-१३ :रु.३५,४००-१,१२,४००) खालील कर्मचाऱ्यांचा 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी एस-१५ : रु.४१,८०० - १,३२,३००) या संवर्गात तात्पुरत्या 
पदोन्नतीसाठी या विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या सन २०२१-२२ च्या निवडसुचीत समावेश करण्यास 
सामान्य प्रशासन विभागाने सहमती दिली आहे. त्यानुसार कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील (वेतनश्रेणी एस- 
१३ : रु.३५,४०० - 9,92,800) खालील कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी एस-१५ : 
रु.४१,८०० - १,३२,३००) या संवर्गात त्यांना प्रशासकीय सोईच्या दृष्टिने नाशिक महसुल विभागामध्ये पुढील 
अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नांवव | वाटप पदोन्नतीने शेरा 
सूची पदनाम करण्यात | पदस्थापना 
क्रमांक आलेला 
महसूल 
विभाग 
| २३५४ | श्री. किरण सिताराम | औरंगाबाद | मंडल कृषि | सेवा निवृत्तीस ३ वर्षाचा 
कडलग, अधिकारी, कालावधी असल्यामुळे 
कृषि पर्यवेक्षक, नाशिक-२, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी 
See «ae ता.जि.नाशिक | दिलेल्या मान्यतेनुसार एक 
अधिकारी कार्यालय, 
(Raa पदी) वेळची अपवादात्मक बाब 


पाचोरा जि. जळगांव vee 
म्हणून औरंगाबाद विभागा 


ऐवजी नाशिक विभागामध्ये 
पदोन्नतीने  पदस्थापनेचे 
areal निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९/१६-ओ 


२. उपरोक्त तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(अ) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 
दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधिन राहुन आणि सा.प्र.वि./१६ब 
कार्यासनाच्या दि.७/५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
Rad असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

(ब) सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 
सेवाज्येष्ठतेचा SEH सांगता येणार नाही. 

(क) संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२/९/२०१६, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दि.१/८/२०१९ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतून काढून 
टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२२-२३ व २०२३-२४) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांचा नावाचा 
विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२४-२५) महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील 
तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 

(ड) सदर अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर 
अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

(इ) उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याचा पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना दि.२१/६/२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर Aa 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 

३. सदरचे प्रकरणास एक वेळची बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत असून, त्यास अन्य कोणत्याही 
प्रकरणामध्ये पूर्वेदाहरण म्हणून मान्य करता येणार नाही. 


४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२७११०८५०६३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 

Y गृ N A N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a77738ea5ab09abd99367b03338ce9c165 1 7e87d42e9946 
9f031c79ff053aeea, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25F 
FF19427CAAC5BDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
Date: 2023.10.27 11:15:23 +05'30' 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. मामुंबई Aare ,महोदयांचे खाजगी सचिव (कृषि) मंत्री . 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई ३२ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.२९/१६-ओ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 

५. आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय , पुणे. 

६. सर्व कृषि संचालक व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, पुणे 

७. सहसंचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय , पुणे 

८. संबंधित कृषि सहसंचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व्दारा कृषि आयुक्तालय, पुणे 
९. संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी व्दारा कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

११. संबंधित अधिकारी व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२. निवडनस्ती १६ ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


